प्रजासत्ताक दिन - २०२४ दिल्ली चित्ररथ 
आयोजन खर्चास मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ४२२४ (११ /प्र.क्र. ५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
५०४, दिनांक २९ जानेवारी, २०२४. 

प्रस्तावना :- 

प्रतिवर्षी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून प्रजासत्ताक दिनी चित्ररथ 
संचळलनाचे आयोजन करण्यात येते. या आयोजनात प्रत्येक राज्याचा समावेश असतो. महाराष्ट्र 
राज्याकडून प्रतिवर्षी नवी दिल्ली चित्ररथ संचलनात दाखवावयाच्या चित्ररथासंदर्भात विविध विषय 
सादर केले जातात. यावर्षी राज्यातर्फे “भारतीय लोकशाहीचे प्रेरणास्थान : छत्रपती शिवाजी 
महाराज” या विषयावर चित्ररथाचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्ली 
येथे महाराष्ट्र राज्याच्या चित्ररथाचे संचाळनादरम्यान मा. राष्ट्रपती, मा. उपराष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान 
तसेच उपस्थित विदेशी नागरिकांसमोर सादरीकरणाचे आकर्षण असते. सन २०२४ करीता निवड 
करण्यात आलेल्या “भारतीय लोकझाहीचे प्रेरणास्थान : छत्रपती शिवाजी महाराज” या विषयावरील 
चित्ररथाच्या सादरीकरणासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दिनांक २६ जानेवारी, २०२४ रोजी प्रजासत्ताक दिनी राजपथ, नवी दिल्ली येथे 
महाराष्ट्र राज्यातर्फे “भारतीय लोकशाहीचे प्रेरणास्थान : छत्रपती शिवाजी महाराज” या विषयावरील 
चित्ररथाचे सादरीकरणाकरीता रुपये ७४,३४,५५१/- (रुपये चौर्‍याहत्तर लक्ष चौतीस हजार पाचऱो 
एकावन्न फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, कला 
व संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य कला संस्कृति 
जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ १५०७ - yo इतर खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनाळलय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद 
क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 
०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ४२२४ (११) /प्र.क्र. ५/सां.का.४ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०२०९१६५२५१३४२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 

A | A A H F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=79fcecc76dd8693a7 bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac7 171 5d8e 
6ba4d62fbe, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=327FE83917B9691D96F2C6AEB03B5 1 A86A595CCAC92649 
23EA4CDO90FFD03E83, cn=BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई 
५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


